महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ 
अंतर्गत लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय 
अपिलीय अधिकारी अधिसुचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.१८८/१५/नवि-१३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :१८/१२/२०१८ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५. 
२) शासन परिपत्रक क्र.टिपीएस-१८१५/प्र.क.१८८/१५/नवि-१३, 
दि.१०/०७/२०१५, क्र.टिपीएस-१८१६/प्र.क्र.४५३/१६/नवि-१३, 
दि.२०/०४/२०१६ तसेच दि.२४/०८/२०१७. 


प्रस्तावना 


राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जदार सेवा 
पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५, दि.२८/०४/२०१५ रोजी 
महाराष्ट्र राज्यास लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील कलम-३ मध्ये नमूद करण्यात 
आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्याच्या 
कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित 
अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली 
अधिसुचित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार शासन नगर विकास विभागाने संदर्भित क्र.२ अन्वये 
वेळोवेळी यानुसार शासन परिपत्रके निर्गमित Host आहेत. सदरचे संदर्भित क्र.२ मधील 
परिपत्रके एकत्रित करुन त्याबाबतची मास्टर लिस्ट निश्चित करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भित क्र.२ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अन्वये नगर विकास 
विभागाने निर्गमित केलेली परिपत्रके अधिक्रमीत करुन सोबतच्या परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमूद 
केल्यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या 
लोकसेवांची मास्टर लिस्ट प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर लोकसेवेचा कालावधी, सेवा 
अधिसूचीत करणारे कार्यालय तसेच पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, द्वितीय 
अपिलीय अधिकारी याबाबत सदरहू परिशिष्ट मध्ये 'अ' व 'ब' तपशिल नमूद करण्यात आलेला 


शासन निर्णय क्रमांकः टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.१८८/१५/नवि-१३ 


आहे. संबंधित कार्यालयांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ मधील तरतूद क्र.३ नुसार 
या सेवा अधिसूचीत करुन या झासन निर्णयाद्वारे दिलेल्या सूचनेनुसार कार्यवाही करावयाची आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१८१३०१२१४१२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
5 h ti ra n g cee signed by Shrirang Digambar 


. DN: CN = Shrirang Digambar Landge, C 
= IN, S = Maharashtra, O = Government 
D । g a m b a r L a n d g e Of Maharashtra, OU = Urban 
Development Department 
Date: 2018.12.18 13:09:22 +05'30' 


(श्री.दि.लांडगे) 
संचालक, नगर रचना तथा 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीकरिता :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत माहितीकरिता व उचित कार्यवाहीकरीता :- 

१) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) विभागीय आयुक्त, (सवी 

३) जिल्हाधिकारी, (सर्व) 

४) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई / पुणे / नागपूर /नाशिक 
/औरंगाबाद. 

५) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, पुणे. 

६) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोल्हापूर. 
७) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 
) 
) 


८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ / सीडको. 

९) उप संचालक, नगर रचना, नागरी संशोधन घटक, पुणे (उक्त शासन निर्णय आपल्या स्तरावरुन 
सर्व संबंधितांना पाठविण्यात यावा). 

१०) नगर विकास विभाग, नवि-९, नवि-११, नवि-१२, नवि-३०. 

११) निवडनस्ती (नवि-१३). 


KKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.१८८/१५/नवि-१३ 


अनुसूची-अ 
(शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांक: टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.१८८/१५/नवि-१३, दि.१८/१२/२०१८ 
(महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ चे कलम-३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम १९६६ अंतर्गत विविध कार्यालयांनी अधिसूचित करावयाच्या सेवांचा तपशील) 


अ. लोक सेवांची सुची नियत | लोकसेवा | पदनिर्देशित | प्रथम अपिलीय द्वितीय 
क्र कालमर्यादा॥ अधिसूचित | अधिकारी । प्राधिकारी अपिलीय 
करावयाचे प्राधिकारी 
कार्यालय 
१ | प्रादेशिक योजनेतील झोन दाखला देणे. ७ दिवस | संचालक, सहायक संचालक, नगर रचना ह्या दर्जाचे 
नगर रचना, | अधिकारी "कार्यालय प्रमुख" असलेली शाखा 
महाराष्ट्र कार्यालये. 
राज्य, पुणे. । रचना नगर रचनाकार | सहायक 
२ | प्रादेशिक योजनेतील भाग नकाशा देणे. ३ दिवस सहायक / संचालक, नगर 
सहायक रचना 
नगर 
रचनाकार 


नगर रचनाकार ह्या दर्जाचे अधिकारी "कार्यालय 
प्रमुख" असलेली शाखा कार्यालये 


रचना नगर रचनाकार | सहायक 
सहायक / संचालक, नगर 
सहायक रचना (अनुसूची 
नगर ब मध्ये नमूद 
रचनाकार नुसार) 
३. | प्रादेशिक योजना क्षेत्रात महाराष्ट्र | ६० दिवस | ३ते७- 

प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना संबंधित पदनिर्देरि प्रथम अपिलीय | द्वितीय 

अधिनियम, १९६६ मधिल कलम-१८ (१) जिल्हाधिका अधिकारी । प्राधिकारी | अपिलीय 

(ii) नुसार रेखांकन परवानगी / बिनशेती री कार्यालय प्राधिकारी 


तसेच बांधकाम परवाना देणे. (सदर सेवा तहसिलदार | उपविभागीय | अतिरिक्त 


dara अधिकारी जिल्हाधिकारी 
४. | शासनाने दि.०३/०१/२०१५ च्या | दिवस | संबंधित नगर वडर 


निदेश्ांन्वये ठरवून रचना उप विभागीय अतिरिक्त | जिल्हाधिकारी 
निदेशांन्वये ठरवून दिल्या प्रमाणे लहान दग त्या 


आकाराच्या अधिकृत भुखंडामध्ये विभागाच्या 
अमन ® Saat . SITET अतिरिक्त | जिल्हाधिकारी | विभागीय 
प्रमाणभूत बांधकाम नकाशांप्रमाणे (Type ee गिल्हांपिकारी आयुक्‍त 
Design.) बांधकाम परवानगी देणे. pa जिल्हाधिकारी | विभागीय | प्रधान सचिव 
[फारस 


५. | प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील महाराष्ट्र | ३० दिवस आयुक्‍त (महसूल) 


प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना नुसार ae 
अधिनियम, १९६६ मधिल कलम-१८ (4) द्यावयाच्या 
आहेत.) 


(iii) नुसार “शोती तथा ना-विकास विभाग* 
या वापर विभागामध्ये विविध वापराच्या 
इमारतींसाठी अधिमूल्य आकारुन वाढीव 
चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणे. 


६. | जोते प्रमाणपत्र (2॥१॥ Checking १५ दिवस 
Certificate) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.१८८/१५/नवि-१३ 


७. | भोगवटा प्रमाणपत्र देणे (Occupancy २१ दिवस 
Certificate) 

८ | महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना | शासन संबंधित संबंधित विभागीय प्रधाना सचिव 
अधिनियम, १९६६ अन्वये मंजूर केलेल्या | निर्णय विभागीय विभागीय | आयुक्‍त (नवि-१) 
प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावांमध्ये | दि.६/५/ | आयुक्त, सहसंचाल 
वेळोवेळी अधिमुल्य आकारणी करुन | २०१५ ।कार्यालय,. |S नगर 
करावयाच्या जमीन वापराचे | तसेच रचना 
फेरबदलाबाबत. त्यामध्ये 

वेळोवेळी 
झालेल्या 
सुधारणा. 

९ | महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वक्ष संरक्षण आणि | ४५ दिवस | संबंधीत संबंधित संबंधित संबंधित 
संवर्धन अधिनियम, १९७५ मधील कलम नियोजन प्राधिकरणा | नियोजन नियोजन 
८ मधील तरतूदींनुसार परवानगी देणे. प्राधिकरणाचे | चे वृक्ष | प्राधिकरणाचे | प्राधिकरणाकडी 

मुख्याधिकारी | अधिकारी. | मुख्याधिकारी / | ल वृक्ष 
/ आयुक्त मुख्यकार्यकारी । प्राधिकरण. 
तसेच अधिकारी / 
संबंधीत आयुक्‍त  / 

विशेष व्यवस्थापकीय 
नियोजन संचालक. 

प्राधिकरणाचे 

/ क्षेत्र विकास 

प्राधिकरणाचे 

मुख्य 

कार्यकारी 

अधिकारी / 

व्यवस्थापकी 

य संचालक. 

षि विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या विकास ७ दिवस | ११ते १४ 
आराखड्याचे भाग नकाशे /झोन दाखले संबंधीत 
देणे. विशेष 

शि १ | विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील | ३० दिवस | नियोजन पदनिर्देशित प्रथम द्वितीय 
विविध विकास विषयक / बांधकाम प्राधिकरण / | । अधिकारी अपिलीय 
परवानगी देणे. नवनगर प्राधिकारी 

१२ | विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील | ७ दिवस | विकास सहायक / | नियोजक वरिष्ठ 
विविध सुरु असलेल्या बांधकाम परवानगी प्राधिकरण / | | उप नियोजक नियोजक 
प्रकरणात जोते प्रमाणपत्र (Plinth क्षेत्र विकास | सहायक नगर | नगर मुख्य 
Checking) देणे. प्राधिकरण. रचनाकार | रचनाकार / | कार्यकारी 

१३ | विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील | ८ दिवस मुख्य अधिकारी 
विविध सुरु असलेल्या बांधकाम परवानगी रचनाकार 
प्रकरणात पूर्णत्वाचे तसेच भोगवटा | नियोजनकार | अतिरिक्‍त मुख्य 
प्रमाणपत्र देणे (Occupancy मुख्य नियोजनकार 
Certificate) देणे. नियोजनकार 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.१८८/१५/नवि-१३ 


टिप :- 


१) उपरोक्त नमूद सेवा WEI ऑनलाईन पध्दतीने द्यावयाच्या असून देण्यात येणारे दाखले मराठी 
व इंग्रजी याप्रमाणे दोन्ही भाषेत देण्यात यावेत. 


2) ऑनलाईन पध्दतीने देण्यात येत असलेल्या सेवा महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार पोर्टलशी 
इंटीग्रेट करणे आवश्‍यक आहे. 


३) उपरोक्‍त लोकसेवा उपलब्धतेबाबत विभागांनी प्रभावी प्रचार मोहीम राबवावी तसेच लेखन 
सामग्रीवर महाराष्ट्र सेवा हक्‍क कायद्याकरीता ST लाईन तसेच लोगो नमूद करण्यात यावा. 


र Digitally signed by Shrirang Digambar 
Shrirang Pa 


DN: CN = Shrirang Digambar Landge, C = 
7 IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
D | g a m b a [ La Nn d g e Maharashtra, OU = Urban Development 
Department 
Date: 2018.12.18 13:09:44 +05'30' 


(श्री. दि. लांडगे) 
संचालक, नगर रचना तथा 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.१८८/१५/नवि-१३ 


अनुसूची-ब 


(नगर रचनाकार ह्या दर्जाचे अधिकारी "कार्यालय प्रमुख" असलेल्या शाखा कार्यालयांसाठी 
निर्देशित करण्यात येत असलेले द्वितीय अपिलीय अधिकारी) 


अ. प्रथम अपिलीय प्राधिकारी द्वितीय 
क्र अपिलीय प्राधिकारी 
१ | नगर रचनाकार, बारामती शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा 
२ | नगर रचनाकार, चंद्रपूर शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, नागपूर शाखा 
३ | नगर रचनाकार, वर्धा शाखा 
४. | नगर रचनाकार, गडचिरोली शाखा 
५. | नगर रचनाकार, भंडारा शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, गोदिया शाखा 
६. | नगर रचनाकार, पालघर शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे शाखा 
७. | नगर रचनाकार, रत्नागिरी शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, कोल्हापूर 
नगर रचनाकार, सिंधुदुर्ग शाखा शाखा 
९ | नगर रचनाकार, धुळे शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, नंदुरबार शाखा 
| १० | ० | नगर रचनाकार, उस्मानाबाद शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, सोलापूर शाखा 
| ११ | १ | नगर रचनाकार, लातूर शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, सोलापूर शाखा 
१२ | नगर रचनाकार, बीड शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, परभणी शाखा 
१३ | नगर रचनाकार, जालना शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद 
शाखा 
। १४ | ४ | नगर रचनाकार, बुलढाणा शाखा सहायक संचालक, नगर रचना, अकोला शाखा 


Digitally signed by Shrirang Digambar Landge 
DN: CN = Shrirang Digambar Landge, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 


Shrirang 
D | 0 a m b a r L a n d g e Donation OU = Urban Development 


ate: 2018.12.18 13:10:00 +05'30" 


(श्री. दि. लांडगे) 
संचालक, नगर रचना तथा 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


